राज्यातील मागास जिल्ह्यांपैकी 
आपत्तीप्रवण जिल्ह्यांत जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे 
बळकटीकरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
: महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.०८/आव्यप्र-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २३ जानेवारी, २०२३ 


बाचा:- या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१९/प्र.क्र.०८/आव्यप्र-१, दि. ९ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना-- 


राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने देशातील आपत्तीप्रबण जिल्ह्यांपैकी मागास असलेल्या 
जिल्ह्यांतील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बळकटीकरणासाठी १००% केंद्र पुरस्कृत योजना 
राबविण्याबाबत निर्णय घेतला त्यानूसार राज्यातील ४ मागास जिल्ह्ये जळगाव, नंदुरबार, गडचिरोली व 
नांदेड जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी उपरोक्‍त ४ पैको ३ जिल्ह्यांत जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्‍त करण्यात आलेले आहेत. 


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार यांचे माहे ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंतचे मानधन संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आलेले असून माहे नोव्हेंबर,२०२२ व डिसेंबर, २०२२ चे मानधन अदा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील मागास जिल्ह्यांतील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बळकटीकरणासाठी 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागारांचे माहे नोव्हेंबर, २०२२ व डिसेंबर, 
२०२२ चे मानधन रु. ७०,०००/- प्रतिमाह याप्रमाणे एकूण रु. ४,२०,०००/- (रुपये चार लक्ष बीस हजार 
फक्त) इतको रक्‍कम अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात येईल. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे — 


अ.क्र. | जिल्हा आपत्तीव्यस्थापनम | fee | पानधनरु 
सल्लागाराचे नाव 
श्र. प्रशांत वाघमारे | जळगाव  १४०,०००/- 


रक सन्लगवकनल [नरवर | एरर 


harma\Desktop\Office २०२३१टिप्पणी २०२३.०८» 


30, c:\Users \Ramvir.S! 


या कामी होणार खर्च मागणी क्र. सी-६, २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ०९ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे बळकटीकरण करणे (०९)(०१) राज्यातील 
०४ मागास जिल्ह्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे बळकटीकरण (१००% केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (२२४५ ४१०५) ३१ - सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२३१०४०११०५१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Le 
| न्य 


(हितेंद्र दुफारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक/नागपूर. 

२) जिल्हाधिकारी, जळगाव, नंदुरबार व गडचिरोली. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

५) निवडनस्ती/आव्यप्र-१. 


